महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन Seal क्रमांकः प्रतिनि-२५२१/प्र.क्र.१५२/का.१४-अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 
दिनांक : १६ सप्टेंबर, २०२१ 


SIR आदेठा 


श्रीमती ज्यो.भा.कोकितकर, निवडश्रेणी लघुलेखक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांची 
खालील अटी व शर्तीच्या अधिन राहून, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, बांद्रा येथील कार्यालयात 
प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती २ वर्षाच्या कालावधीसाठी निवडश्रेणी लघुलेखक या पदावर करण्यात येत 
आहे. 


a) श्रीमती ज्यो.भा.कोकितकर, निवडश्रेणी लघुलेखक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग या ज्या तारखेला 
प्रतिनियुक्‍तीच्या पदावर रूजू होतील त्या तारखेपासून प्रतिनियुक्‍्तीच्या सेवेचा प्रारंभ होईल आणि ती 
सेवा ज्या तारखेला त्या आपल्या शासकीय पदाचा कार्यभार पुन्हा स्विकारतील त्या तारखेला समाप्त 
होईल. 

ब) जर त्यांची सेवा लोकसेवेच्या हिताच्या दृष्टिने शासनास आवश्‍यक वाटली तर प्रतिनियुक्‍तीचा 
कालावधी संपण्यापूर्वी कोणत्याही वेळी त्यांना परत बोलावून घेण्याचा अधिकारी शासन/ सक्षम 
प्राधिकाऱ्यास राहील. 

क) जर त्यांची सेवा स्वीयेत्तर नियोकक्‍्त्याला आवश्यक वाटली नाही तर त्यांना मूळ विभागाकडे परत 
पाठविण्याची मुभा स्वीयेत्तर नियोक्त्याला राहील. मात्र या प्रमाणे परत पाठविण्यापूर्वी स्वीयेत्तर 
नियोक्त्याने शासनाला/ सक्षम प्राधिकाऱ्याला तीन महिन्याची नोटीस दिली पाहिजे. 

ड) श्रीमती कोकितकर यांनी मुळ विभागाकडे परत जाण्याचा आपला SEAT आहे Salt कमीत कमी ३ 
महिन्यांची लेखी नोटीस शासनाला / सक्षम प्राधिकाऱ्याला दिल्यानंतर त्यांना मुळ विभागाकडे परत 
येण्याची मुभा राहील. 


२. श्रीमती ज्यो.भा.कोकितकर, निवडश्रेणी लघुलेखक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांची 
प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्यात येत असल्याने महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेत्तर 
सेवा....इ.) नियम १९८१ मधील नियम vo (परिशिष्ट दोन) मधील तरतुदी तसेच शासन निर्णय दिनांक 
१७.१२.२०१६ व १६.२.२०१८ मधील तरतुदी विचारात घेता सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांनी त्यांच्या 
प्रतिनियुक्‍तीबाबतच्या अटी व शर्ती ठरवाव्यात. 


३. श्रीमती ज्यो.भा.कोकितकर, निवडश्रेणी लघुलेखक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांच्या इतर 
सर्व प्रशासकीय बाबी सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत हाताळण्यात येतील. सार्वजनिक बांधकाम 
विभागाने प्रतिनियुक्‍तीच्या पदावर रूजू होण्यासाठी श्रीमती ज्यो.भा.कोकितकर, निवडश्रेणी लघुलेखक 
यांना कार्यमुक्त करावे. त्यांना प्रतिनियुक्‍तीच्या ठिकाणी हजर होण्यासाठी कार्यमुक्त केल्याचा दिनांक 
व त्यांचा प्रतिनियुक्‍्तीचा कालावधी समाप्त होण्यांचा दिनांक स्पष्टपणे आदेशात नमूद करावा, तसेच 


शासन आदेश क्रमांकः प्रतिनि २५२१ / प्र.क्र.१५२/ का.१४-अ 


सदर दिनांकास श्रीमती कोकितकर यांच्या प्रतिनियुक्‍्तीच्या सेवा मूळ विभागात आपोआप प्रत्यावर्तित 
होतील असेही प्रतिनियुक्‍तीच्या आदेशात स्पष्टपणे नमूद करावे. 


४. प्रतिनियुक्ती ही संबंधित कर्मचाऱ्याची व प्रतिनियुक्‍तीवरील कार्यालयाची तात्पुरती व्यवस्था 
असून संबंधित कर्मचाऱ्याची प्रतिनियुक्तीने नेमणूक करण्यात आल्यामुळे तो कार्यरत असलेल्या विभागात 
त्या कर्मचाऱ्याची कमतरता रिक्‍त पदांअभावी नेहमी जाणवते. प्रतिनियुक्‍तीच्या ठिकाणावरील 
कार्यालयाने सदरहू कर्मचाऱ्याचा प्रतिनियुक्‍्तीचा कालावधी समाप्त होताच, त्याची सेवा त्याच्या मूळ 
विभागास प्रत्यावर्तित करावी. 


दघ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०२१०९१६११४०१५६८०७ असा आहे. हा 
seat डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Gajanan a a ee si = 
(ग.भि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 
२) अ.मु.स.(सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
३) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 
४) AAR / प्रधान सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मंत्रालय, मुंबई 
५) सह / उप सचिव (आस्थापन), सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मंत्रालय, मुंबई 
६) श्रीमती ज्यो.भा.कोकितकर, निवडश्रेणी लघुलेखक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग मंत्रालय, मुंबई. 
७ कार्यालय १४-अ संग्रहार्थ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


